“महाराष्ट्र Pram "उमेदवारी 
प्रोत्साहन योजना” शासन निर्णयाची 
अंमलबजावणी पुरकपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक :- आयटीआय-२०२०/प्र.क्र.१२७/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 


वाचा:- pied विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय- 
२०२०/प्र.क्र.१२७/व्यशि-३ दिनांक ३.०६.२०२१ 


शासन पूरकपत्र:- 


शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ 
उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहीत करण्याच्या दृष्टीने शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेस पूरक अशी “महाराष्ट्र 
शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस” शासन निर्णय दिनांक ०३ जून, २०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन महाडिबीटी मार्फत थेट GIA 
स्वरुपात (DBT) देण्यात येणार आहे. सदर विद्यावेतन हे शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत देण्यात येणारे 
विद्यावेतनाव्यतिरिक्‍त अतिरिक्त स्वरुपात ७५ टक्के किंवा ₹५०००/- यापैकी कमी असलेले विद्यावेतन देण्यात येणार 
आहे. तसेच, जे उमेदवार राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विद्यावेतनाचा ळाभ घेणार नाहीत अशा 
शिकाऊ उमेदवारांना महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत थेट स्वरुपात ₹ ५०००/- विद्यावेतन अदा 
करण्यात येईल. सदर योजनेचे योग्य कार्यान्वयन करण्याकरीता संचालनालय स्तरावर कक्ष स्थापन करण्यात येऊन 
त्याकरीता ५ टक्के निधी २२३०ए७१९ या लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदरचीमान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे- 
१. सर्व लाभार्थींचा अचूक तपशिल व Direct Beneficiary Transfer मध्ये ( थेट बँक अकाऊंट)विद्यावेतन 
वितरण होईल. 
२. पुढील आर्थिक वर्षाकरीता Maha DBT वर सदर योजना राबविण्यात यावी व त्यासाठी नियोजनबद्ध 
कार्यवाही करावी. 
३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात प्रलंबित विद्यावेतन हे ऑफलाईन पद्धतीने वितरित करण्यात यावे. 


४. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२०१२५१२००५०३ असा आहे. हे ARM पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


tally signed by SANGEETA AJIT SHINDE 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c7 3de0f7e09a3 15a2afS075fd47 
hi 


AJIT SHINDE SS. ee 
(संगीता शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २ मुंबई व नागपूर, 


२. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः आयटीआय-२०२०/प्र.क्र.१२७/व्यशि-३ 


३. मा.मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१५. 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 


औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 


. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय (सर्व) 
. अधिदानव लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व) 

. प्रधान सचिव, plated fro, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

. सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

. सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक), मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र (सर्वी 


(संचालनालयामार्फत) 
निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


